RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 


MARA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ६ , अंक ४१] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६- पौष २ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


I 


No. A - 3902 /2020 /974 / 2020. — The High Court has been pleased to make the transfers and 
postings of the following Judicial Officers : 


Name and Present Posting 


New Posting 


Metropolitan Magistrate , 
21st Court , Juvenile ( Suburb ), 
Umarkhadi, Mumbai. 


1. Smt . A. R. Rahane , 

Metropolitan Magistrate , 
40th Court, Girgaon, 
Mumbai . 

. 
2. Shri N. A. Patel , 

Metropolitan Magistrate , 
Mumbai . 


Metropolitan Magistrate , 
40th Court, Girgaon , 
Mumbai vice Smt . A. R. Rahane 


transferred .. 


Bombay , 
dated the 20th August 2020 . 


S. G. DIGE ,, 
Registrar General . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ . 
( ३ ) व्यवस्थापकीय संचालक , दि कॉसमॉस को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . , ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) पुणे यांचे 
कडील प्रस्ताव दिनांक ४ जून २०२० व संचालक मंडळ सभा दिनांक २२ मे २०२० मधील ठराव . 

आदेश 


अ.क्र . 


१ 


३ 


सहा. व्यवस्थापक 


४ 


क्रमांक ना . बँका / १ स.आ. / का.क . १५६ / कॉसमॉसबँक / १४१० / २०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे, या आदेशान्वये दि कॉसमॉस को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . , ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ), पुणे या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा प्रस्ताव दिनांक 
४ जून २०२० अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये 
विलीन करण्यात आलेल्या सहकारी बँकांनी विलिनीकरणापूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम 
१०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . अनंत धोंडू पवार 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई-उपनगरे , ठाणे, पालघर , 
रायगड , नवी मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, 

सिंधुदुर्ग, सातारा . 
२ श्री . अजित श्रीनिवास कुलकर्णी चिफ मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्रीमती जयश्री संदिप म्हाळगी 

वसुली अधिकारी 

पुणे, सातारा 
श्री . संजय शिवाजी लोंढे सहा. व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी पुणे व सातारा जिल्हा 
श्री . दिपक नारायण कर्वे सहा . व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सातारा व पुणे जिल्हा 
श्री . विशाल शिवदास पिंपळकर सहा . व्यव्सथापक 

वसुली अधिकारी अमरावती, नागपूर , चंद्रपूर, गडचिरोली, 

बुलढाणा, वर्धा, भंडारा , यवतमाळ , 

वाशिम, गोंदिया. 
श्री . भोसले अनिल वसंतराव 

वसुली अधिकारी 

सातारा , सांगली, कोल्हापूर जिल्हा 
अटी : 

( १ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार कॉसमॉस को - ऑप. बहुराज्यीय बँकेत विलीन करण्यात आलेल्या सहकारी बँकांनी 
विलिनीकरणापूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी सदर बँकांनी प्राप्त केलेल्या अथवा विलीनीकरणाच्या दिनांकास दाखल असलेल्या 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अंतर्गत प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा 
वापर करता येणार नाही. 

( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसूली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीत ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांची मान्यता घ्यावी . जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी उक्त बँकेच्या 
वाजवी किंमतीत ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार उचित कार्यवाही करावी. 


६ 


७ 


सहा. व्यवस्थापक 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात कर्ज 
वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयात सादर करावी. 

( ५ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीला सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक लि . विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि कॉसमॉस को - ऑपरेटिव्ह बँक 
लि . ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) पुणे असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाची कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाज कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

( १५ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत . 

( १६ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 


" 


पुणे, 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक, ( प्रशासन ) 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे .. ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती /२०१८ , दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप . बँक . लि . यवतमाळ , यांचे दिनांक ३० जुलै २०२० 
चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १- स.आ . / यवतमाळ बँक / का.क . १५६ / २०२० / १६८४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुधीर तुंगार, अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप. बँक लि . , यवतमाळ या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ , कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


२ . 


४ . 


५ . 


७ . 


८ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ . श्री . गजानन नारायण गहुकार 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

यवतमाळ जिल्हा 
श्री . शशांक पदमाकर गौतमे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

यवतमाळ जिल्हा 
३ . श्री . दिग्विजय चंद्रकांत महानुर 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

यवतमाळ जिल्हा 
श्री . यशवंत गुलाबराव ठाकरे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

यवतमाळ जिल्हा 
श्री . अनिल रामदास वालकोंडावार अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

यवतमाळ जिल्हा 
६ . श्री . सुभाष विनायक पांडे 

शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी अमरावती जिल्हा 
श्री . विजय विठ्ठलराव सराफ 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

चंद्रपूर जिल्हा 
श्री . किशोर रामचंद्र देशपांडे शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

गोंदिया जिल्हा 
९ . श्री . चंद्रशेखर सुभाषराव गोपीनवार अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

जालना जिल्हा 
श्री . अजय अभयराव पांडे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

नांदेड जिल्हा 
११ . श्री . अनिल प्रभाकर बर्वे 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
१२ . श्री . सुनिल गणपत ताठे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

अकोला जिल्हा 
१३ . श्री . प्रमोद श्रीकांत रसाळ 

शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

अहमदनगर जिल्हा 
१४ . श्री . राजेश राधाकृष्ण कुळकर्णी अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वाशिम जिल्हा 
१५ . त्रयंबक दिगंबर डंभारे 

शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

औरंगाबाद जिल्हा 
अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


१० . 


- 


येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , कसम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यांना सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीला 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप . बँक 
लि . यवतमाळ " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्यप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० . 


सुधीर तुंगार, 
अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे.- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) प्रशासक , कर्नाळा नागरी सहकारी बँक . लि . , पनवेल यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक ५ मार्च २०२० , 

१८ ऑक्टोबर २०२० व दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० रोजीचा e- mail आणि संचालक मंडळ ठराव दिनांक 
२५ सप्टेंबर २०२० क्रमांक ५ . 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - स.आ . / कर्नाळा बँक / का.क . १५६ / २०२० / १८६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुधीर तुंगार , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लि . , पनवेल, जि . रायगड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


कार्यक्षेत्र 


( १ ) 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . प्रविण रामभाऊ म्हात्रे 


हुदा 

( ३ ) 
प्रभारी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 

( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


१ 


२ 


श्री . अरुण हिराजी पाटील 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


श्री . शंकर पांडुरंग भोपी 


ज्युनिअर अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


रायगड, पुणे, ठाणे 
व मुंबई जिल्हा. 
रायगड, पुणे, ठाणे 

व मुंबई जिल्हा. 
रायगड , पुणे, ठाणे 
व मुंबई जिल्हा. 
रायगड , पुणे व 
मुंबई जिल्हा. 


४ 


श्री . जयंता 


जयंता पदुराम 


शेलार 


ज्युनिअर अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अटी : 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण .१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या 
मोहोरेचा वापर करण्यात यावा. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लि . 
पनवेल, जि . रायगड " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे, 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० . 


सुधीर तुंगार, 
अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे.- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . ना . बँका / -१ सआ / राजापूर अर्बन बँक / का.क . १५६/१२५२/२०२० , दिनांक 

२७ जुलै २०२० . 
( २ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजापूर अर्बन को - ऑप . बँक लि . , राजापूर , जि . रत्नागिरी यांचेकडील पत्र 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० . 

शुद्धीपत्रक 
क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / राजापूर अर्बन बँक / का.क . १५६/ शुद्धीपत्रक / २०२० / १८२१. - या कार्यालयाचे आदेश वाचावे १ मधील 
परिच्छेद क्रमांक १ मधील ६ व्या ओळीतील “ दिनांक ३१ मार्च २०२० ऐवजी " दिनांक ३१ मार्च २०२१ असे वाचावे. 


" 


पुणे, 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२० . 


सुधीर तुंगार , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ -पौष २ , शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८, दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साधना सहकारी बँक लि . पुणे यांचे दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२० चे पत्रासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १- स.आ . / साधना सहकारी बँक / का.क . १५६ / २०२० /१६२४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुधीर तुंगार, अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये साधना सहकारी बँक लि . हडपसर , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


( १ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . संदिप विठ्ठल कोंढारकर 
श्री . नंदकुमार सोपानराव बहिरट 
श्री . भाऊ ज्ञानोबा तुपे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 
वरिष्ठ अधिकारी 
वरिष्ठ अधिकारी 


१ . 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
पुणे व नाशिक 
पुणे व औरंगाबाद 

पुणे 


२ . 


३ . 


सब अकौंन्टंट 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद प्रदान केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण .१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या 
मोहरेचा वापर करण्यात यावा. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, साधना सहकारी बँक लि . , हडपसर 
पुणे " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्यप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे, 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० . 


सुधीर तुंगार , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे.- ( १ ) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ) , दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकारी आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका / डी -४ / ना.पत / क १५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ 

जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क. १५६/१ , दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश. 
( ६ ) सहकारी आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ व दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ७ ) सहकार आयुक्तालयाकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) सहकार आयुक्तालयाकडील परिपत्रक जा . क्र . ४ / सआ / कायदा व वैधा . कार्य / विशेष वसुली अधि. मोहर 

वापर / ५१ ९ / २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ . 
( ९ ) महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक, मुंबई यांचे पत्र जा . क्र . ११० / शाखा विभाग / बँकिंग / ७ ९ / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जून रोजीचे पत्र २०२० . 

आदेश 
क्रमांक कृषी पत -३ / महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक / का.क . १५६ / २० / ११२४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, 
सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
प्रस्तावित वसुली 

अधिकार प्रदान करावयाचे प्रस्तावित कार्यत्रेक्ष प्रस्तावित वसुली दाखले 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

संस्था 
श्री . डोंगरे शांताराम भीकाजी द्वितीय श्रेणी अधिकारी 

मुंबई 

३० ८५.२७ 
श्री . पाटील विलाससिंग त्र्यंबक ज्युश्रेणी अधिकारी 

८७.२४ 
३ . श्री . नेमाडे नरेंद्र सोपान ज्युश्रेणी अधिकारी 

८६.४८ 
श्री . नलावडे जगन्नाथ हरीचंद्र द्वितीय श्रेणी अधिकारी 

मुंबई 

३० ८५.०५ 
५ . श्री . आगळे राजेंद्रकुमार तुमड द्वितीय श्रेणी अधिकारी 

मुंबई 

३० 

८२.०५ 
भाग एक (म.उ.वि . ) - २ 


अ.क्र . 


रक्कम 


३० 


هههه 


मुंबई 
मुंबई 


३० 


. 


१० 


३० 


मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ -पौष २ , शके १ ९ ४२ 
श्री . सोनार गजानन सुखदेवे ज्युश्रेणी अधिकारी 

मुंबई 

८२.०८ 
७ . श्री . अंभोरे गौतम पांडुरंग ज्युश्रेणी अधिकारी 

३० ९ ०.०७ 
८ . श्री . काळे संजय तुळशीराम ज्युश्रेणी अधिकारी 

मुंबई 

३० ७०.५ ९ 
९ . श्री . चौधरी युवराज रामचंद्र 

ज्युश्रेणी अधिकारी 

मुंबई 

३० ७३.४५ 
१० . श्री . पाटील सुनिल दामू ज्युश्रेणी अधिकारी 

मुंबई 

३० ११६.३ ९ 
११ . श्री . रविंद्र जनार्धन मेंढे 

ज्युश्रेणी अधिकारी 

नागपूर 

१३ ३४.९९ 


एकूण 

३१३ ८ ९ ३.६६ 
अटी : 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) “ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद प्रदान केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण .१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक लि , मुंबई " असा 
फलक लावता येईल. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या संदर्भ क्र . ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . 
सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग 
करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब 
ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची 
आकारणी करुन वसुल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम थकबाकीदाराकडून वसुल करता येणार नाही . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील 
याची नोंद घ्यावी. 
पुणे, 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० . 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 


28 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 / 2020. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against their names : 
Name and Designation 

Period 
1. Smt . S. S. Todkar , 

Ex -post facto sanction to the Commuted 
Judge , Family Court, 

leave 02 days i.e. on 18th December 2019 
Nashik . 

and 19th December 2019 . 
2. Shri S. L. Anekar , 

Ex -post facto sanction to the Earned leave 
Principal District and Sessions Judge , 

for 05 days from 23rd December 2019 to 
Ahmednagar. 

27th December 2019 prefixing holiday on 
22nd December 2019 and suffixing 
holidays on 28th December 2019 and 29th 
December 2019 with permission to leave 
headquarter from 21st December 2019 

( A.O.H. ) till 30th December 2019 ( B.O.H. ) . 
3. Shri N. V. Nhavkar, 

Ex -post facto sanction to the Earned leave 
President , 

for 09 days from 23rd December 2019 to 
Industrial Court , Maharashtra , 

31st December 2019 prefixing holiday on 
Mumbai . 

22nd December 2019 with permission to 
leave headquarter from 21st December 
2019 ( A.O.H. ) till 1st January 2020 

( B.O.H. ) . 
4. Shri S. V. Mane , 

Ex - post facto sanction to the Commuted 
Principal District and Sessions Judge , 

leave for 02 days i.e. on 26th December 
Gondia . 

2019 and 27th December 2019 with 

permission to leave headquarter . 
5. Shri A.Y.H. Mohammad , 

Ex -post facto sanction to the Earned leave 
Judge , Family Court, 

for 02 days i.e. on 26th December 2019 and 
Latur . 

27th December 2019 prefixing holiday on 
25th December 2019 and suffixing holidays 
on 28th December 2019 and 29th 
December 2019 with permission to leave 
headquarter from 24th December 2019 

( A.O.H. ) till 30th December 2019 ( B.O.H. ) . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on 
leave during the above period . 

( II ) 
Name of the Judicial Officer 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of 

concern Judicial Officers. 
1. Smt . S. S. Todkar , 

Shri S. T. Pandey , District Judge - 4 and Additional 

Sessions Judge , Nashik . 
भाग एक (म.उ.वि . ) - २ अ 


ته 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 
Name of the Judicial Officer 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period of 

concern Judicial Officers. 
2. Shri S. L. Anekar , 

Smt . M. V. Deshpande , District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge . , Ahmednagar from 
21st December 2019 (A.O.H. ) to 23rd December 
2019 ( B.O.H. ) and with Shri A. B. Bhillare , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge . , 
Ahmednagar from 23rd December 2019 ( B.O.H. ) 
till 30th December 2019 ( B.O.H. ) . 


3 . 


Shri N. V. Nhavkar , 


Shri U. M. Mudholkar, Member , Industrial Court , 
Mumbai . 


4. Shri S. V. Mane , 


5 . 


Shri A.Y.H. Mohammad , 


Shri S. B. Parate , District Judge - 1 , Gondia . 
Shri J. M. Dalvi , Adhoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge, Latur . 


Bombay , 
dated the 7th February 2020 . 


YOGESH A. RANE , 

Registrar , 
( Insp.II ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 / 2020 / 440. — The High Court has been pleased to repatriate and post Smt . S. N. 
Shah , Deputy Registrar, High Court of Judicature at Bombay, Nagpur Bench , Nagpur as Civil 
Judge , Senior Division , Nagpur vice Shri P. S. Ingle . 


Bombay , 
dated the 23rd January 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/ 2020 /441. — The High Court has been pleased to repatriate and post Shri S. G. 
Mehare , Charity Commissioner , Mumbai as Principal District and Sessions Judge , Nagpur vice 
Shri A. J. Mantri transferred . 


Bombay , 
dated the 23rd January 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 / 2020. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against their name : 
Name and Designation 

Period 
1. Smt . Y. G. Deshmukh , 

Ex - post facto sanction to the Earned 
Judge , Family Court, 

leave 06 days from 26th December 2019 
Solapur . 

to 31st December 2019 prefixing holiday 
on 25th December 2019 with permission 
to leave headquarter from 24th December 
2019 ( A.O.H. ) till 1st January 2020 

( B.O.H. ) . 
2. Shri S. D. Tekale , 

Ex -post facto sanction to the Earned leave 
Principal District and Sessions Judge , 

for 03 days from 30th December 2019 to 
Aurangabad. 

1st January 2020 prefixing holidays on 
28th December 2019 and 29th December 
2019 with permission to leave headquarter 
from 27th December 2019 ( A.O.H. ) till 2nd 

January 2020 ( B.O.H. ) . 
3. Shri S. C. Khati, 

Ex -post facto sanction to the Commuted 
Principal District and Sessions Judge , 

leave for 04 days from 30th December 
Gadchiroli . 

2019 to 2nd January 2020 . 
4 . Shri R. R. Limkar , 

Ex - post facto sanction to the Earned leave 
Judge , Family Court , 

for 03 days from 2nd January 2020 to 4th 
Jalgaon . 

January 2020 suffixing holiday on 5th 
January 2020 with permission to leave 
headquarter from 1st January 2020 

( A.O.H. ) . to 6th Janaury 2020 ( B.O.H. ) . 
5. Shri M. R. Deshpande , 

Ex -post facto sanction to the Earned leave 
Principal District and Sessions Judge, 

for 03 days from 2nd January 2020 to 4th 
Solapur . 

January 2020 . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on 
leave during the above period . 

( II ) 
Name of the Judicial Officer 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of 

concern Judicial Officers. 
1. Smt . Y. G. Deshmukh , 

Smt . R. V. Mohite , Ad - hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge, Solapur from 24th 
December 2019 ( A.O.H. ) till 30th December 2019 
( B.O.H. ) , with Shri D. K. Anbhule , District Judge 
3 and Additional Sessions Judge , Solapur on 30th 
December 2019 and with Shri S. S. Jagatap , 
Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Solapur from 31st December 2019 to 1st 
January 2020 ( B.O.H. ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ -पौष २ , शके १ ९ ४२ 


Name of the Judicial Officer 


2. Shri S. D. Tekale , 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period of 

concern Judicial Officers. 
Shri A. J. Patangankar , District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , Aurangabad from 
27th December 2019 ( A.O.H. ) till 30th December 
2019 ( B.O.H. ) and with Shri S. M. Bhosale , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Aurangabad from 30th December 2019 ( B.O.H. ) 
till 2nd January 2020 ( B.O.H. ) . 
Shri R. N. Mehare , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Gadchiroli . 
Smt . C. V. Patil Ad - hoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge . , Jalgaon . 
Shri V. P. Avhad, District Judge - I , Solapur . 


3. Shri S. C. Khati, 


4. Shri R. R. Limkar , 


5. Shri M. R. Deshpande , 


Bombay , 
dated the 14th February 2020 . 


YOGESH A. RANE , 

Registrar , 
( Insp.II ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 / 2020 /437. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 


Name and Present posting 


New posting 


1 . 


Smt . M. M. Gangurde, 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar. 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Sangamner , District Ahmednagar. 


2. Smt . M. V. Nimbalkar , 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Ahmednagar. 


2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Parner , District Ahmednagar. 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the following Judicial 
Officers : 
Name of Judicial Officers 

New posting 
1. Shri M.I.S. Daryawardi, 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
11th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Kolhapur, vice Shri A. S. Yadav. 
Kolhapur. 


Bombay , 
dated the 21st January 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201 / 2020 /438. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers with effect from 1st February , 2020 : 
Name and Present posting 

New posting 
1. Shri M. S. Sharma , 

Principal Judge , Family Court, 
1st Additional Principal Judge , 

Mumbai vice Smt . S. S. Sawant transferred . 
City Civil and Sessions Court, 

Dindoshi , Mumbai . 
2 . Smt . S. S. Sawant , 

Judge , City Civil Court and 
Principal Judge, Family Court, 

Additional Sessions Judge , 
Mumbai . 

Mumbai . 


Bombay , 
dated the 28th January 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/ 2020 / 439. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present posting 

New posting 
1 . Shri A. G. Joshi , 

Registrar ( Judicial ) , 
District Judge - 2 and 

High Court of Judicature at Bombay , 
Additional Sessions Judge , 

Nagpur Bench , Nagpur vice Shri Sanjay 
Gondia . 

K. Kulkarni transferred . 
2. ( On Repatriation ) 
Shri Sanjay K. Kulkarni, 

District Judge - 8 and 
Registrar ( Judicial ) , 

Additional Sessions Judge , 
High Court of Judicature at Bombay , 

Aurangabad vice Smt . A. S. Khadse . 
Nagpur Bench , Nagpur. 
3. ( On Repatriation ) 
Shri Sagar N. Patil , 

Additional Judge, 
Deputy Registrar , 

Small Causes Court, 
High Court of Judicature at Bombay, 

Pune vice Smt . M. S. Sahasrabudhe. 
Nagpur Bench , Nagpur. 

II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 


New posting 


District Judge - 9 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad , vice Shri A. D. Salunkhe. 


Name and Present posting 
1. Smt . A. S. Khadse , 

District Judge - 8 and 
Additional Sessions Judge , 

Aurangabad. 
2 . Shri A. D. Salunkhe, 

District Judge - 9 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad . 


District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad vice Shri M. S. Deshpande . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ -पौष २ , शके १ ९ ४२ 


New posting 
District Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad vice Smt . V. B. Pargaonkar . 


District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad vice Shri M. N. Patil . 


District Judge - 13 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad vice Shri A. A. Ayachit. 


District Judge - 14 and 
Assistant Sessions Judge , 
Aurangabad vice Smt . R. P. Pardeshi . 


Name and Present posting 
3 . Shri M. S. Deshpande , 

District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge , 

Aurangabad . 
4. Smt . V. B. Pargaonkar, 

District Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge , 

Aurangabad . 
5 . Shri M. N. Patil , 

District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge , 

Aurangabad . 
6. Shri A. A. Ayachit, 

District Judge - 13 and 
Additional Sessions Judge , 

Aurangabad. 
7. Smt . R. P. Pardeshi , 

District Judge - 14 and 
Additional Sessions Judge , 

Aurangabad . 
8. Shri Ajay A. Kulkarni, 

District Judge - 15 and 
Assistant Sessions Judge , 

Aurangabad . 
9. Smt . M. S. Sahasrabudhe, 

Additional Judge , 
Small Causes Court, 

Pune . 
10 . Shri Vaibhav V. Kulkarni, 

2nd Additional Judge , 
Small Causes Court, 

Pune . 
11. Shri N. K. Joshi , 

3rd Additional Judge , 
Small Causes Court, 
Pune . 


District Judge - 15 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad vice Shri Ajay A. Kulkarni. 


District Judge - 15 and 
Assistant Sessions Judge, 
Aurangabad . 


2nd Additional Judge, 
Small Causes Court , 
Pune vice Shri Vaibhav V. Kulkarni . 


3rd Additional Judge , 
Small Causes Court, 
Pune vice Shri N. K. Joshi . 


4th Additional Judge , 
Small Causes Court, 
Pune vice Smt . S. G. Agrawal. 


12. Smt . S. G. Agrawal, 

4th Additional Judge , 
Small Causes Court, 
Pune . 


5th Additional Judge , 
Small Causes Court, 
Pune vice Smt . H. R. Jadhav . 


13. Smt . H. R. Jadhav , 

5th Additional Judge , 
Small Causes Court, 
Pune . 


6th Additional Judge , 
Small Causes Court, 
Pune vice Shri Atul B. Jadhav . 


14. Shri Atul B. Jadhav, 

6th Additional Judge , 
Small Causes Court , 
Pune . 


7th Additional Judge , 
Small Causes Court , 
Pune . 


Bombay , 
dated the 11th February 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 


१७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3918 / 2020 /436.— In exercise of the powers conferred by Section 260 ( i ) ( c ) of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) the High Court is pleased to hereby invest following 
Judicial Officers with the powers under Section 260 of the said code : 


Serial No. 


Name of Judicial Officer 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Smt . Vedvati Chandrashekhar Deshpande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District - Ahmednagar. 
Shri Rafeeque Shaikh Asadullah Shaikh , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kopargaon , District-Ahmednagar . 


2 


Bombay , 
dated 11th February 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/ 2020 /388. - Shri V. S. Padalkar , Judge, City Civil Court and Additional Sessions 
Judge , Mumbai , shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 29th February 
2020 ( A.O.H. ) by superannuation on the afternoon of the last day of the month in which he attains 
the age of 60 years . 


Bombay , 
dated 7th February 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201 / 2020 /430. — The High Court has been pleased to make the transfer and posting of 
Shri D. P. Surana , Principal District and Sessions Judge , UT of Dadra and Nagar Haveli at Silvassa 
as Registrar ( Inspection -I ) , High Court, Appellate Side , Bombay vice Shri S. G. Dige transferred . 


Bombay, 
dated 21st January 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/ 2020 /433. — The Honourable the Chief Justice and Parton - in - Chief and Executive 
Chairperson , Maharashtra State Legal Services Authority has been pleased to appoint Shri S. G. 
Dige , Registrar ( Inspection - I ) , High Court , Appellate Side , Bombay as Member Secretary , 
Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai . 


Bombay , 
dated 17th January 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ -पौष २ , शके १ ९ ४२ 


CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE S OFFICE , 

ESPLANADE COURT, MUMBAI 


CORRIGENDUM 
Read .— ( 1 ) This Office Notification No. CMM / A - 185 /LEAVE /11/ 2019 , dated 3rd December 

2019 . 


( 2 ) Commuted Leave Application of Smt . V. R. Hangargekar , Metropolitan 

Magistrate , 33rd Court, Ballard Pier, Mumbai vide O.W.No. 3931/2019 , dated 
6th November 2019 . 


( 3 ) Application for Cancellation of Commuted Leave and grant Earned Leave of 

Smt . V. R. Hangargekar , Metropolitan Magistrate , 33rd Court , Ballard Pier , 

Mumbai vide O.W. No. 268/2020 , dated 27th January 2020 . 
No. CMM / A - 185 /LEAVE /05 / 2020.– As per the above referred Notification at Sr. No. 1 , 
Smt . V. R. Hangargekar, Metropolitan Magistrate, 33rd Court, Ballard Pier , Mumbai has been 
granted Commuted Leave for four days i.e. from 1st November 2019 to 4th March 2019 . 

In view of the above application referred at Sr. No. 3 , Smt . V. R. Hangargekar , Metropolitan 
Magistrate, 33rd Court, Ballard Pier , Mumbai has submitted an application for cancellation of 
her said Commuted Leave i.e. four days from 1st November 2019 to 4th November 2019 and to 
grant Earned Leave i.e. four days from 1st November 2019 to 4th November 2019 and the same 
has been allowed . 


Hence , the above referred Notification at Sr. No. 1 , is partially amended to the effect that 
Commuted Leave of Smt . V. R. Hangargekar, Metropolitan Magistrate , 33rd Court , Ballard Pier , 
Mumbai from 1st November 2019 to 4th November 2019 be treated as Earned Leave i.e. four days 
from 1st November 2019 to 4th November 2019 . 


Bombay , 
dated 29th January 2020 . 


M. A. SHINDE , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai . 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A- 1203 /2020/475. —In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 9 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to appoint Shri 
Sanjiv Prabhakar Pingle , District Judge - 20 and Assistant Sessions Judge , District Pune , as an 
Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect. 


Bombay , 
dated 21st February 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/ 2020 / 402 


I 


The High Court has been pleased to cancel the entry at Sr. No. 56 in the High Court Memo of 
Annual General Transfers — 2020 , dated 18th February 2020 in respect of transfer and posting of 
Smt . S. P. Ponkshe , Judge , City Civil Court and Additional Sessions Judge , Mumbai at Pune and 
on retention to post her as Judge , City Civil Court and Additional Sessions Judge , Mumbai as 
Officer on Special Duty in Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai and to work as 
Secretary , High Court Legal Services Committee , Mumbai at High Court , Bombay vice Shri S. R. 
Salunkhe transferred . 


II 


The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial 
Officers : 
Name and Present posting 

New posting 


1 . 


Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 
Mumbai . 


( On Repatriation ) 
Shri S. R. Salunkhe, 
Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 
Mumbai as Officer of Special Duty 
in Maharshtra State Legal Services 
Authority , Mumbai and to work as 
Secretary, High Court Legal Services 
Committee , Mumbai at High Court , 
Bombay. 


2 . ( * ) Smt . S. N. Mane ( Gadekar ) 

District Judge - 5 and 
Assistant Sessions Judge , 
Kalyan , District Thane . 


District Judge - 5 and 
Assistant Sessions Judge , 
Jalgaon with immediate effect. 


III 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the 
order as shown herein below : 


New posting 


1 . 


Name of Judicial Officers 
Shri S. D. Bhagat, 
District Judge - 6 and 
Assistant Sessions Judge , 
Kalyan , District Thane . 


District Judge - 5 and 
Assistant Sessions Judge , 
Kalyan , District Thane 
vice Smt . S. N. Mane ( Gadekar ) 
transferred . 


Bombay, 
dated 20th February 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

जलसंपदा विभाग 
तिसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि . २०२० / ( प्र.क्र .१३१ / २०२० ) / आ ( वर्ग-१) . - जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता 
संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांनी नियत वयोमानाने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे, ते दिनांक ३१ मे २०२० ( म.नं. ) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


पदनाम व कार्यालय 


जन्मदिनांक 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


( २ ) 
श्री . राजेंद्र बाबूराव क्षीरसागर 
श्री . संजयकुमार सुभाषप्रसाद अवस्थी 


१ जून १ ९ ६२ 
६ मे १ ९ ६२ 


२ 


३ 


श्री . शिवाजी नारायण बोलभट 


१ जून १ ९ ६२ 


४ 


श्री . सुनिल वसंत प्रदक्षिणे 


२७ मे १ ९ ६२ 


५ 


श्री . चं . ब . गायकवाड 


१ जून १ ९ ६२ 


६ 


१ जून १ ९ ६२ 
२७ मे १ ९ ६२ 


७ 


८ 


श्री . शंकर रामेश्वर मंडवार 
श्री . प्रविण हंबीरराव मोहिते 
श्री . दि . रा . मोरे 
श्री . रमेश फत्तेसिंग पाडवी 
श्री . श्रीमंत रामण्णा शिंदे 


९ 


अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री व पृथःकरण मंडळ, नाशिक 
अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ , 
अकोला (सिंचन व्यवस्थापन ). 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
बीड (सिंचन ). 
अधीक्षक अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ , औरंगाबाद . 
अधीक्षक अभियंता, तापी - गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ , जळगाव . 
कार्यकारी अभियंता, घोडाझरी कालवे विभाग, नागभिड . 
कार्यकारी अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना विभाग क्र . ३ , नाशिक . 
सहायक मुख्य अभियंता ( वि.प्र . ) , जलसंपदा विभाग , पुणे. 
कार्यकारी अभियंता, तांत्रिक कक्ष, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड . 
कार्यकारी अभियंता, दक्षिण रत्नागिरी, खारभूमी विकास विभाग , 
कुवारबाव, रत्नागिरी. 
कार्यकारी अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना विभाग क्र . १ , नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, 
सुर्यानगर, ता . डहाणू, जि . पालघर . 
कार्यकारी अभियंता, कालवा संकल्पचित्र विभाग क्र . ३ , नाशिक . 
कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिंचन संकल्पचित्र 
विभाग, कोल्हापूर . 
कार्यकारी अभियंता, टेंभू (वि . व यां . ) उपसा सिंचन विभाग, कराड , 
ओगलेवाडी, सातारा . 
कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी पथक , मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (वि . व यां . ) क्र . १ , अलोरे, 
जि . रत्नागिरी. 


१ जून १ ९ ६२ 
१ जून १ ९ ६२ 
१ जून १ ९ ६२ 


१० 


११ 


श्री . पंडित रोहिदास शिरसाठ 
श्री. सुर्यकांत श्रीरंगराव ठाकूर 


१ जून १ ९ ६२ 
१ जून १ ९ ६२ 


१२ 


१३ 


श्री . महेंद्रकुमार मनोहर वाघमारे 
श्री . रा. कृ . वैरागडे 


१ जून १ ९ ६२ 
२० मे १ ९ ६२ 


१४ 


१५ 


श्री . दिपक रघुनाथ शिंदे 


२ ९ मे १ ९ ६२ 


१६ 


श्री . मुश्ताक मोहिद्दीन नाडकर 
श्री . पांडुरंग सदाशिव घनवट 


१ जून १ ९ ६२ 
१ जून १ ९ ६२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

सु . गं . गांगरकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 


२१ 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक रापोसे -३१२० / प्र.क्र .५८ / पोल-१ अ . - राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र ), सहायक 
समादेशक व पोलीस उप अधीक्षक ( मोटार परिवहन ) या संवर्गातील निम्न निर्देशित वरीष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ -४ मध्ये दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून ( मध्यान्होत्तर ) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


नेमणूकीचे ठिकाण 

( ३ ) 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

( ४ ) 


१ 


३१ मार्च २०२० 


२ 


३१ मार्च २०२० 


३ 


३१ मार्च २०२० 


४ 


३१ मार्च २०२० 


५ 


३१ मार्च २०२० 


६ 


३१ मार्च २०२० 


७ 


३१ मार्च २०२० 


८ 


३१ मार्च २०२० 


३० एप्रिल २०२० 


१० 


३० एप्रिल २०२० 


११ 


३० एप्रिल २०२० 


१२ 


३० एप्रिल २०२० 


३१ मे २०२० 


श्री . अनिरुद्ध शेषराव आढाव सहायक पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
श्री . दिवाकर प्रभाकरराव पेडगांवकर अपर पोलीस अधीक्षक , ( एटप ), गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
श्री . विनोद वसंत शिंदे 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
श्री . मुंजा महादेव मुळे 

पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय , 

परभणी 
श्री . सुहास संपतराव गरूड उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सातारा ग्रा . उपविभाग, सातारा 
श्री . सुधीर श्रीधर नावगे 

सहायक पोलीस आयुक्त , लोहमार्ग, मुंबई 
श्री . मोहन भिमराव पाटील 

अपर पोलीस अधीक्षक , ( एटप ), गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
श्री . रविंद्र बळीराम बडगुजर 

पोलीस उप अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई 
श्री . सुभाष नामदेव वेळे 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
श्री . राजेंद्र नरहरी पडवळ 

पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात पडताळणी समिती, लातूर 
श्रीम. वंदना वामन नारकर 

अपर पोलीस अधीक्षक , ( एटप ) ओ.सी.बी. 
श्री . किरण वसंतराव काळे 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
श्री . प्रकाश केशव एकबोटे 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सेलू उपविभाग , परभणी 
श्री . ईश्वर तापसिंग वसावे 

सहायक पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
श्री . मच्छिंद्र बाबुराव चव्हाण 

सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 
श्री . रविंद्र माणिकजी रसाळ 

सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 
श्री . प्रभाकर बाबाजी लोके 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
श्री . पांडुरंग भागुजी दराडे 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
श्री . भारत आत्माराम भोईटे 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
श्री . दत्तात्रय भिकाजी निघोट सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 
श्री . श्रीकांत बाळासाहेब मोहिते सहायक पोलीस आयुक्त , पिंपरी-चिंचवड 
श्री . शिवाजी बापुराव जाधव 

पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा 
श्री . लक्ष्मण नारायण चव्हाण सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
श्री . दिलीप विष्णू राऊत 

सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 
श्री . प्रकाश सखाराम शिंदे 

सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
श्री . लक्ष्मीनारायण आबाराव शिवनागरे पोलीस उप अधीक्षक , अजप्रत समिती, औरंगाबाद 


१४ 


३१ मे २०२० 


१५ 


३१ मे २०२० 


१६ 


३१ मे २०२० 


३१ मे २०२० 


१८ 


३१ मे २०२० 


१ ९ 


३१ मे २०२० 


२० 


३१ मे २०२० 


२१ 


३१ मे २०२० 


२२ 


३१ मे २०२० 


२३ 


३१ मे २०२० 


२४ 


३१ मे २०२० 


२५ 


३१ मे २०२० 


२६ 


३१ मे २०२० 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 


( ३ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
श्री . राजरत्न विनायकराव बनसोडे 


२७ 


३१ मे २०२० 


२८ 


श्री . बाळासाहेब हरिभाऊ काकड 


३१ मे २०२० 


२ ९ 


३१ मे २०२० 


३० 


३१ मे २०२० 


श्री . मारूती विठ्ठल इंगवले 
श्री . भाऊसाहेब रघुनाथ गिते 
श्री. विठ्ठल रामचंद्र दामगुडे 
श्री . अरूण रामभाई जगताप 


३१ 


३१ मे २०२० 


३२ 


३१ मे २०२० 


३३ 


श्री . प्रभाकर कारभारी रायते 


३१ मे २०२० 


३४ 


३१ मे २०२० 


३५ 


श्री . राजाराम भानुदास मांडगे 
श्री . नेताजी शेकुंबर भोपळे 
श्री . श्रीकांत तात्यासाहेब देसाई 


३१ मे २०२० 


३६ 


३१ मे २०२० 


३७ 


३१ मे २०२० 


श्री . अरविंद बंडू पाटील 
श्री . प्रदीप प्रभाकर आफळे 


३८ 


३१ मे २०२० 


३ ९ 


श्री . 


३१ मे २०२० 


४० 


राजकुमार रामचंद्र गायकवाड 
श्री . रामचंद्र जानबा देसाई 
श्री . शाम यादवराव सोमवंशी 


३१ मे २०२० 


४१ 


३१ मे २०२० 


४२ 


श्री . पुंडलीक तुळशीराम सपकाळे 


३१ मे २०२० 


४३ 


श्री . प्रमोद दत्तात्रय कदम 


सहायक पोलीस आयुक्त , नागपूर शहर 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, चिमूर उपविभाग, चंद्रपूर 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई 
अपर पोलीस अधीक्षक ( एटप ), गुन्हे अन्वेषण विभाग , पुणे 
पोलीस उप अधीक्षक , अजप्रत समिती, नाशिक 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, महाड उपविभाग, रायगड 
सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, आ . गु . शा . व सायबर क्राईम , ठाणे ग्रा . 
सहायक पोलीस आयुक्त पुणे शहर 
पोलीस उप अधीक्षक , अजप्रत समिती, नंदूरबार 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , शहदा उपविभाग, नंदूरबार 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
पोलीस उप अधीक्षक , ( मुख्यालय ) लोहमार्ग, औरंगाबाद 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मुक्ताईनगर उपविभाग , जळगांव 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक समादेशक , रा.रा.पो. बल गट क्र . ५ , दौंड 
सहायक समादेशक, रा.रा.पो. बल गट क्र . ८ , मुंबई 
सहायक समादेशक , रा.रा.पो. बल गट क्र . ७ , 
सहायक समादेशक , रा.रा.पो. बल गट क्र . ६ , धुळे 
सहायक पोलीस आयुक्त , अमरावती शहर 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , जत उपविभाग, सांगली 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, हिंगोली ग्रामीण उपविभाग, हिंगोली 
सहायक पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड 
सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
पोलीस उप अधीक्षक, आ . गु . शा . , 

गोंदीया 


३१ मे २०२० 


४४ 


श्री . विलास सदाशिव नारनवर 


३१ मे २०२० 


४५ 


३१ मे २०२० 


श्री . सुरेश वाळू जाधव 
श्री . चंद्रकांत रामचंद्र थळे 


४६ 


३१ मे २०२० 


४७ 


३१ मे २०२० 


श्री . 

रघुनाथ जगन्नाथ गायकवाड 
श्री . सुखदेव लक्ष्मण आतकरी 


४८ 


३१ मे २०२० 


४ ९ 


श्री . पोपट बहिरू दडस 


दौंड 


३१ मे २०२० 


५० 


श्री . अनिल सदाशिवराव कदम 


३१ मे २०२० 


५१ 


श्री . बळीराम दामाजी डाखोरे 


३० जून २०२० 


५२ 


३० जून २०२० 


श्री . ज्ञानेश मुरलीधर देवाडे 
श्री . दिलीप गणपतराव जगदाळे 


५३ 


३० जून २०२० 


५४ 


३० जून २०२० 


५५ 


३० जून २०२० 


५६ 


३० जून २०२० 


श्री . भूषण बाबुराव राणे 
श्री . अब्दुल गनी अब्दुल रशिद खान 
श्रीम . निलिमा श्रीरंग जाधव 
श्री . दीपक भिकोबा हुंबरे 
श्री . सुरेश रामचंद्र पाटील 
श्री . महिपालसिंग नथुसिंग चांदा 


५७ 


३० जून २०२० 


५८ 


३० जून २०२० 


३० जून २०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ 


२३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


६० 


श्री . गिरीष यशवंतराव बोबडे 


६१ 


श्री . भरतकुमार बाबय्या मुदिराज 
श्री . प्रकाश नथ्थुजी डावरे 


६२ 


६३ 


श्री . शशिकांत आनंदराव महाजन 


६४ 


श्री . नागेश संभाजी जाधव 


६५ 


श्री . रणजित आनंदराव देसाई 


६६ 


श्री . नंदकिशोर केशवराव मोरे 


६७ 


श्री . नागनाथ शंकरअप्पा कोडे 


सहायक पोलीस 


६८ 


श्री . सुनिल पुंडलीक कलगुटकर 
श्री . महादेव रामभाऊ पवार 


६ ९ 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, यांचे वाचक ३० जून २०२० 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, भोकर उपविभाग, नांदेड 

३० जून २०२० 
सहायक समादेशक, रा.रा.पो. बल गट क्र . ४ , नागपूर 

३० जून २०२० 
पोलीस उप अधीक्षक , महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक ३१ जुलै २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

३१ जुलै २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त , अमरावती शहर 

३१ जुलै २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३१ जुलै २०२० 
आयुक्त , औरंगाबाद शहर 

३१ जुलै २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 

३१ जुलै २०२० 
सहायक समादेशक, रा.रा.पो. बल गट क्र . ४ , दौंड, नागपूर ३१ जुलै २०२० 
( सद्या प्रतिनियुक्तिवर शस्त्र निरीक्षण शाखा, पुणे ) 
अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई यांचे 

३१ ऑगस्ट २०२० 
वाचक पोलीस उप अधीक्षक 
पोलीस उप अधीक्षक , महामार्ग, ठाणे 

३१ ऑगस्ट २०२० 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, बसमत उपविभाग, हिंगोली ३१ ऑगस्ट २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुबंई 

३१ ऑगस्ट २०२० 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अंबड उपविभागीय, जालना ३१ ऑगस्ट २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

३१ ऑगस्ट २०२० 
सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 

३१ ऑगस्ट २०२० 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, नंदूरबार, उपविभाग, नंदूरबार 

३१ ऑगस्ट २०२० 
पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय धुळे 

३१ ऑगस्ट २०२० 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


७० 


श्री . अब्दुल अजिज मोहमद बागवान 


श्री . विजयसिंग माणसिंह पवार 


७२ 


श्री . सतीश मोरेश्वर देशमुख 
श्री . विजय नारायण बाणे 


७३ 


७४ 


श्री . चंपालाल दौलतसिंह शेवगण 


७५ 


श्री . विनय अंबादास बगाडे 


७६ 


श्री . दिपक भास्कर बांदेकर 


७७ 


श्री . रमेश मोहन पवार 


७८ 


श्री . रविंद्र दयाराम सोनावणे 


कैलास गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव. 


अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -११२० / प्र.क्र .१०४ / का - १.- श्री . अनिस र . कारदार , कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग हे दिनांक ३० नोव्हेंबर 
२०२० रोजी ( म.नं.) पासून नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

म . स . चौकेकर, 
शासनाचे अवर सचिव. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ -पौष २ , शके १ ९ ४२ 

नियोजन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जुलै २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१०२० / प्र.क्र .०१ / का.१४२७.- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या गट - अ ( राजपत्रित ), संवर्गातील अधिकारी नियत 
वयोमानानुसार शासन सेवेतून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले आहेत. 
अधिकाऱ्याचेनाव 

पदनाम 

सेवानिवृत्तिचा दिनांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . बा . ना . सबनीस उपआयुक्त (नियोजन ), विभागीय आयुक्त कार्यालय, 

३० जून २०२० ( म . न . ) 
कोंकण भवन , नवी मुंबई. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ.क्र . 


तु . पु. हिर्लेकर, 


शासनाचे कार्यासन अधिकारी. 


नियोजन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ मे २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१०२० / प्र.क्र .०१ / का.१४२७.- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या गट - अ ( राजपत्रित ), संवर्गातील अधिकारी नियत 
वयोमानानुसार शासन सेवेतून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अधिकाऱ्याचेनाव 

सेवानिवृत्तिचा दिनांक 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . चंद्रकांत बळवंत अपर संचालक ( इ.आ.सं.कें .), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, ३० एप्रिल २०२० ( म.न.) 

औरंगाबादकर मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
२ श्री . जयवंत राजाराम अपर संचालक ( संमन्वय ), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 

३० एप्रिल २०२० ( म.न.) 
सरनाईक 

मुख्य कार्यालय, मुंबई. 


अ.क्र . 


पदनाम 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


तु . पु . हिर्लेकर, 
शासनाचे कार्यासन अधिकारी. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -२०२० / ३५० / प्र.क्र .६१ / उद्योग - ३.- श्री . विजय गोपाळराव अगस्ती, व्यवस्थापक , ( गट - ब ) जिल्हा उद्योग केंद्र, नागपूर 

हे 
नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० ( म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


hic 


संतोष ज. काळे , 


कक्ष अधिकारी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


